वाचा: 


जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथील 
अतिदक्षता कक्षामध्ये आग लागल्यामुळे 
घडलेल्या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
ares निर्णय क्रमांकः समिती- २०२१/प्र.क्र.२७१/आरोग्य-३ 


१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
तारीख: 99 नोव्हेबर, २०२१. 


१) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 


शासन निर्णय- 


पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३/ रुग्णालय कक्ष/ जि.रु.अहमदनगर/दुर्घटना/२०२१, 
दिनांक - नोव्हेंबर, २०२१. 


जिल्हा रूग्णालय, अहमदनगर रुग्णालयातील अतिदक्षता कक्षामध्ये (Cu) दि.०६ 


नोव्हेंबर,२०२१ रोजी आग लागल्यामुळे ११ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची दु:खद घटना घडली आहे. 


त्यामुळे या दुःखद घटनेची योग्य ती चौकशी करुन जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई 


करण्याकरीता व पुढे अश्या घटनांची पुनरावृती होऊ नये यासाठी शिफारस करण्याकरीता समितीची 


स्थापना करणे आवश्‍यक आहे. याबाबत खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


समिती :- 


अ.क्र. 


सभासद 


पद 


| 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक 


अध्यक्ष 


२ 


सहसंचालक,आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर) 


सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२१/प्र.क्र.२७१/आरोग्य- 3 


३ | सहायक संचालक (वैद्यकिय आरोग्य देखभाल दुरुस्ती पथक) सदस्य 

४ | संचालक, अग्निसुरक्षा विभाग, मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

५ | जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

६ | अग्निसुरक्षा अधिकारी, महानरपालिका, अहमदनगर सदस्य 

७ | भिषकतज्ञ (आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व्दारे नामनिर्देशित) सदस्य 

८ | विभाग प्रमुख, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, शासकिय अभियांत्रिकी सदस्य 
महाविद्यालय, पुणे 

९ | विभाग प्रमुख, स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग, शासकिय सदस्य 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 

ष्य ० | उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ,नाशिक सदस्य सचिव 


२. समितीची कार्यकक्षा:- 
१. सदर घटनेचा घटनाक्रम निश्चित करणे. 
२. जिल्हा रुग्णालयात आग लागल्याचे समजल्यानंतर रुग्णालयातील अतिदक्षता कक्षामधील 
उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनी सदर घटनेबाबत केळेली कार्यवाही / उपायोजना. 
३. जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे आगीच्या घटनेची कारणमिमांसा करणे व त्याअनुषंगाने 
संबंधित यंत्रणावर / अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे. 
४. आग प्रतिबंधक यंत्रणेच्या लेखापरिक्षणाची वस्तुस्थिती तपासणे. 
५. अऱ्या प्रकारची घटना पुन्हा भविष्यात घडू नये याकरीता आवश्‍यक उपाययोजना / 
शिफारस सुचविणे. 

३. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी सदर घटनेच्या चौकशीच्या कामकाजाकरीता अन्य विभागातील / 


कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची मदत घेऊ शकतात. 


४. समितीने आपला अहवाल शासनास दिनांक १५ नोव्हेंबर,२०२१ पर्यंत सादर करावा. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२१/प्र.क्र.२७१/आरोग्य- 3 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०८१५१२३१०४७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 


Ro S h a al i DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 


° Department, postalCode=400032, 
D | al e S h st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 
e y 4ae02d12f2c1313143ad8376755d 
Ka d a m Pa tl | 0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 


Dinesh Kadam Patil 
Date: 2021.11.11 15:23:16 +05'30' 


(WW. ie. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव,(आरोग्य), यांचे स्वीय सहायक. 


. प्रधान सचिव-२,(आरोग्य), यांचे स्वीय सहायक. 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 

. संचालक-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक 

९. 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक 


१०.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 

११.जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक 

१२.सहसंचालक,आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर) 

१३.सहायक संचालक (वैद्यकिय आरोग्य देखभाल दुरुस्ती पथक) 
१४.संचालक, अग्निसुरक्षा विभाग, मुंबई 

१५.अग्निसुरक्षा अधिकारी, महानरपाळिका, अहमदनगर 
१६.भिषकतज्ञ 

१७. निवडनस्ती (कार्यासन -आरोग्य ३). 


पृष्ठडपैकी३ 


